माजी राष्ट्रपती स्व.डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम 
यांचा दिनांक १५ ऑक्टोबर हा जन्मदिवस 
“वाचन प्रेरणा दिन” म्हणून सर्व 
महानगरपालिका क्षेत्रात साजरा करणे व स्पर्धा 
आयोजित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्रमांक : वाप्रेदि-२०२२/प्र.क्र.११३/भाषा-३ 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा :- १) शासन निर्णय क्र. वाप्रेदि २०२२/प्र.क्र.११३/भाषा-३, दि. ०३ नोव्हेंबर, २०२२ 
२) मराठी भाषा विभाग, शासन परिपत्रक क्र.वाप्रेदि-२०२२/प्र.क्र.७५/२०२२/भाषा-३, 
दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२२. 
३) मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र. मभावा-२०२०/प्र.क्र.९८/भाषा-२, 
दिनांक दि. २४ जून, २०२२ 


शासन निर्णय शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भाधीन दि. ०३ नोव्हेंबर, २०२२ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद ३ (२? खालील प्रमाणे 
वाचावा. 


“सदर स्पर्धा मुंबई, अहमदनगर, अमरावती, औरंगाबाद, भिवंडी-निजामपूर, चंद्रपूर, नवी मुंबई, 
जळगाव, कल्याण-डोंबिवली, कोल्हापूर, मीरा भाईदर, नागपूर, नांदेड, नाशिक, पनवेल, पिंपरी- 
चिंचवड, सांगली-मिरज-कुपवाड, सोलापूर, ठाणे, उल्हासनगर, वसई-विरार, लातूर, परभणी, 
अकोला, मालेगाव, पुणे, धुळे या महानगरपालिका क्षेत्रातील कार्यालयांसाठी खुली राहील.” 


२. सदर शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेताक २०२२११०४१५४९०९६०३३ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
MILIND 
BHAGWAN 
GAWADE 


(मि. भ.गवादे) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, मुंबई, 


शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्रमांकः वाप्रेदि-२०२२/प्र.क्र.११३/भाषा-३ 


oS SOE णत स्ट 


vz 


मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.मंत्री (मराठी भाषा) यांचे खाजगी सचिव / विशेष कार्यकारी अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद/विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई, 

मा.मुख्य सचिव / सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई (पत्राने), 

प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई (पत्राने), 

प्रबंधक, लोकायुक्त व उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 

अध्यक्ष, मराठी भाषा समिती, महाराष्ट्र विधान मंडळ, विधान भवन, मुंबई, 

सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडळ, विधान भवन, मुंबई, 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

सर्व विभागीय आयुक्‍त 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

आयुक्त मुंबई, अहमदनगर, अमरावती, औरंगाबाद, भिवंडी, चंद्रपूर, नवी मुंबई, जळगाव, कल्याण- 
डोंबिवली, कोल्हापूर, मीरा भाईंदर, नागपूर, नांदेड, नाशिक, पनवेल, पिंपरी-चिंचवड, सांगली- 
मिरज-कुपवाड, सोलापूर, ठाणे, उल्हासनगर, वसई-विरार, लातूर, परभणी, अकोला, मालेगाव, पुणे, 
धुळे महानगरपालिका (नगर विकास विभागामार्फत) 

कुलसचिव, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई. 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

महालेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई, 

महालेखापाल -२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), नागपूर, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई, 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई, 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई, 

निवड नस्ती / भाषा -३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


